Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


MANTRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२० . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २६१८-२७२७ - प्र. क्र . ३७७ - नवि -९ - २०१८. 

ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम १५ अन्वये, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस - १८१६ -९९ ४ -प्र.क्र . ५१६/ १६ - नवि -१३, दिनांक १ जानेवारी २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
अंमलात आली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र . खाक्षेस - २०१६ - प्र . क्र . ४६७ -रस्ते-८, दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग ( महाराष्ट्र समुद्धी महामार्ग) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन यंत्रणा " 
म्हणून घोषित केले आहे: 

; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समुद्धी केंद्र) 
विकसीत करण्याकरिता (यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
प्रस्ताव सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास 
करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र प्रस्तावित “ नवनगर " म्हणून दर्शविणे व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे 


ना .- एक - अ -१ ( १६०२ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर व आवश्यक ती खातरजमा केल्यानंतर “ उक्त 
प्रादेशिक योजनांमधील " परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद गावामधील क्षेत्र प्रस्तावित “ नवनगर " म्हणून निर्देशित करणेसाठीच्या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना क्र . टिपीएस - २६१८-२७२७ - प्र.क्र . ३७७ /२०१८ - नवि - ९ , 
दिनांक १५ जून २०२० अन्वये मान्यता दिली आहे ; 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ चे पोट कलम ( १ ) व पोट कलम ( ३ अ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस 
अनुसरून खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

( १ ) सोबतचे परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या गावांचे क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार प्रस्तावित “ नवनगर ” ( कृषी समृध्दी केंद्र ) म्हणून घोषित 
करून अधिसूचित करीत आहे . 

( २ ) “ उक्त प्रस्तावित नवनगराचे अधिसुचित क्षेत्रासाठी " महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित 
करीत आहे. 


सदर 


( ३ ) “ उक्त अधिसूचित " क्षेत्रामध्ये या अधिसूचनेपूर्वी कार्यरत असलेले इतर विशेष नियोजन प्राधिकरण / स्थानिक प्राधिकरण यांचे अशी कार्ये जी 
प्रस्तावित नवनगर प्राधिकरण करण्यास समर्थ आहे ते कार्याधिकार या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील, असे घोषित करीत आहे. 

( ४ ) “ उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी सविस्तर नियोजन 
प्रस्ताव व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे , प्रसिध्द करणे व मंजुरीसाठी शासनास सादर करणेबाबत निर्देशित करीत आहे. 
प्रस्तावित “ नवनगर ” क्षेत्रासाठीचे नियोजन प्रस्ताव व नियमावली मंजूर होईपर्यंत सदर प्रस्तावित “ नवनगर " क्षेत्रामधील विकास त्या क्षेत्रासाठी 

लागू 
असलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होईल. 

( ५) कलम ११३ क मधील तरतुदीनुसार अधिसुचित क्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या वतीने संपादित करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाला प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
( ६ ) या क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करणे आवश्यक राहील . 

परिशिष्ट -१ 
प्रादेशिक योजनेचे नाव जिल्हा 

नवनगरात समाविष्ट गावे 


तालुका 


गावाचे नाव 


सर्हे क्र . 


आराजी 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


आर 


प्रादेशिक योजना वर्धा 


सेलू 


३१ 


११६० 


३३ 


११७४० 


३४ 


१ ९ १०० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


३२ 


१०१० 


३५ 


२ २५० 


३६ 


१७५० 


सेलू 


३० 


५० ९ ० 


३ ९ 


२ ० ९ ० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 


४० 


२३३० 


०८२० 


४१/१ 
४१/२ 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


११०० 


४२/१ 


० ८२० 


४२/२ 


२ ९ ६० 


४२/३ 


२ ९ ६० 


३८ 


३४७० 


३७ 


० १ ९ ० 


सेलू 
सेलू 


४३ 


०६२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


३ 


परिशिष्ट -१- चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 
हे . आर 


२२ 


१ ४०० 


२१ 


१३ ९ ० 


१ ९ 


२२१० 


२० 


३३६० 


१८ 


२२१० 


६ 


४०६० 


७ 


००३० 


८ 


०६६० 


९ 


० ९ १० 


१० 


१ ९ ४० 


११ 


० ७०० 


१२ 


० ६०० 


१३ 


१८१० 


१६/१ 


२२६० 


१६/२ 


० ९ ०० 


२४ 


० ५३० 


२३ 


३१३० 


२५ 


० २८० 


२६ 


१७ ९ ० 


२ ९ / अ / १ 


१३४० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 


१८०० 


३ ९ /अ / २ 
२ ९ / ब 
२७/१ 


० ४५० 


१७ ९ ० 


२७/२ 


१६ ९ ० 


१५ 


३५३० 


१४ 


३४३० 


१७४/१ 


० ९ १० 


१७४/२ 


० ९ १० 


१७३/१ 


१२१० 


१७३/२ 


१३६० 


१७३/३ 


१२१० 


१६२/१ 


१६१० 


१६२/२ 


१२१० 


१२१० 


१६२/३ 
१६१ 


० ५१० 


१६३ 


०८१० 


१६४ 


२००० 


१६५ 


१४०० 


१७२ 


१७०० 


१७१/१ 


१४ ९ ० 


१७१/२ 


१२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -१- चालू 


( 
9 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 
हे . आर 


सेलू 


१६६/१ 


२२२० 


सेलू 


१६६/२ 


१२१० 


१७० 


३३७० 


१६ ९ 


१८०० 


१६७ 


०६ ९ ० 


१६८ 


२ ९ ७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


४५ 


६३७० 


४८ 


६१६० 


४७ 


२ ९ १० 


६१ 


५८५० 


६० 


१८२० 


सेलू 


४४ 


४७८० 


५७ 


११८० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


५८ 


१२ ९ ० 


५ ९ 


२ ९ १० 


सेलू 


६२ 


४ २८० 


६३ 


० ४०० 


६४ 


२११० 


६५ 


२ १४० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


६६ 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


३२४० 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 


६८ 


७०५० 


५४ 


२ ३४० 


सेलू 


३४५० 


सेलू 


५६ 


४ १४० 


५० 


१३ ९ ० 


सेलू 
सेलू 


४ ९ 


० ७७० 


सेलू 


४६ 


२७७० 


५१ 


५४८० 


सेलू 
सेलू 


३३४० 


सेलू 


५३ 


२ ९९ ० 


४२ 


४ १२० 


सेलू 
सेलू 


४१ 


४३७० 


सेलू 


३ ९ 


० ७८० 


४० 


३४७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


० १५० 


०३३० 


१६२ 
१६१ 


सेलू 


० २०० 


१५८ 


११६० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


१५ ९ 


० ५६० 


८C 


१३३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -१- चालू 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


७ 


०२१० 


६/१ 


२२२० 


६/२ 


२२१० 


६/३ 


१००० 


६/४ 


१००० 


२५ 


२१७० 


२४ 


० ८१० 


२६ 


१६८० 


३ 


२३८० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


४ 


१८ ९ ० 


१६३ 


४ १२० 


१६८ 


४२६० 


११४/१ 


१४ ९ ० 


११४/२ 


१००० 


११३/१ 


१६२० 


११३/२ 


०८१० 


१६४ 


१३०० 


१६५ 


१३०० 


१६६ 


१३०० 


१६७ 


१०४० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 


११५ 


록,,,,,,,,,,, 


० १०० 


११७ 


० ०७० 


१६० 


० ०६० 


१५६ 


४ ७५० 


१५७ 


०८०० 


१५५/१ 


२००० 


१५५/२ 


२ १०० 


१५४ 


१८०० 


१५३ 


२२६० 


१५२ 


२० ९ ० 


१५१ 


१७१० 


१०७ 


०५३० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


१०५ 


४३३० 


१०१ 


०६७० 


१०३ 


१७ ९ ० 


१० ९ 


४६८० 


१०८ 


१३२० 


१०६ 


४४८० 


१२१ 


२४७० 


१०४ 


१५७० 


१०० 


१२८० 


ना . - एक - अ -२ ( १६०२ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -१- चालू 


( 
9 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 


हे . आर 


११० 


३६३० 


सेलू 
सेलू 


१२३ 


० ०६० 


सेलू 


१२२ 


५५९ ० 


९ ३ 


० ०८० 


सेलू 
सेलू 


९ ४ 


० ०८० 


सेलू 


१२०/१ 


४०६० 


०२४० 


सेलू 
सेलू 


१२०/२ 
११ ९ / १ 
११ ९ / २ 


३०४० 


सेलू 


२००० 


११८ 


० १०० 


३२ ९ ० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 


५७०/१ 
५७०/२ 


७०४० 


५ ९ ० / १ 


३० ४८० 


सेलू 


५ ९ ० / २ 


१५५५० 


६८/२ 


००८० 


सेलू 
सेलू 


६१० 


० १६० 


६१२/१ 


५२ ०३० 


६१२/२ 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


३३ ८५० 
४ ९ ६२० 


६१३/१ 


६१३/२ 


६० ७८० 


६१५ 


५०२० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


६१८ 


१७८० 


६३२ 


२००० 


एकूण 


५८५ ८०० 


मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील 

( १ ) विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर . 
( २ ) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या. ), मुंबई. 
( ३ ) मुख्य 

नियोजनकार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ( मर्या. ), महापे, नवी मुंबई. 
(त्यांना विनंती करण्यात येते की , उक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे अधिप्रमाणित करण्याकरीता ५ प्रतित स्वतंत्रपणे शासनास सादर करावेत ) 
( ४ ) सहायक संचालक , नगर रचना , वर्धा शाखा, वर्धा. 

प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


60 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated 2nd September 2020 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2618-2727 -CR - 377 -UD - 9-2018. 


Whereas , the Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as " the said regional Plan ") 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS 
1816-994 - CR - 516-16 - UD - 9 , dated 1st January , 2018 under Section 15 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) , (hereinafter referred to as “ the said Act”) and has come 
into force with effect from the 24th February , 2018 ; 


And whereas, Government in Public Works Department vide its Resolution No. sh . T & #44-209 & -4. $ . 
8 & U - P - C , dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation ( MSRDC ) 
as “ Implementing Authority ” for Nagpur -Mumbai Super Communication Expressway Project (Maharashtra 
Prosperity Corridor ; 


And whereas, MSRDC has submitted proposals to develop “ New Towns ” ( Agro Prosperity Centres ) 
for villages (hereinafter referred to as “ said Notified Areas") on 2nd October 2018 as mentioned in Sched 
ule - 1 appended hereto ; 


And whereas , as per " said Regional Plan ” the areas of villages as mentioned in Schedule - 1 
appended herewith are included in No Development Zone / Agriculture Zone ; 


And whereas, in order to carryout planned and orderly development of the said area it is necessary 
to delete the said areas from No. Development Zone / Agriculture Zone and designate the said areas as 
proposed “ New Towns " and for that declare the MSRDC as “ New Town Development Authority ”, 


And whereas, after consulting the Director of Town Planning Maharashtra State , Pune and after 
making necessary enquiries, the Government under Section 20 ( 4 ) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 accorded its approval to the modification proposal by designating the areas of villages 
mentioned in Schedule - 1 as proposed “ New Towns” vide Notification No. TPS - 2618-2727 - C.R . 377-2018 
UD - 9 , Dated 15th June 2020 ; 


Now . therefore , Government vide powers conferred upon it under sub - section ( 1 ) and sub - Section 
( 3 - A ) of Section 113 of the “ said Act ” accords sanction and notifies as under : 


( 1 ) Designates and notifies the area of villages specified Schedule - 1 appended hereto as proposed 

* New Towns " (Agro Prosperity Centres ). 


( 2 ) 


Declares Maharashtra State road Development Corporation is appointed as “ New Town Develop 
ment Authority ". 


( 3 ) Declares that any other Special Planning Authority / Local Authority functioning in the said no 

tified area prior to this notification shall cease to perform functions and duties which the said 
New Town Development Authority is competent to perform from the date of publication of this 
notification in official Gazette . 


( 4 ) Directs Maharashtra State Road Development Corroration to prepare and publish the detailed 

Planning Proposals and Development Control and Promotion Regulations for the said " notified 
area ” and submit the same to the Government for sanction ; after following due procedure pre 
scribed in the said act . Prevailing Development control and promotion regulation s of Regional 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


Plan of concerned District shall be applicable to these notified areas ; till the detailed planning 
proposals and rules for the new town are sanctioned by Government . 


( 5 ) 


As per provision in Section 113 - A on behalf of State Government; Maharashtra State Road Devel 
opment Corporation ( MSRDC ) is hereby authorised to acquire the lands in notified area . 


( 6 ) It shall be necessary for MSRDC to make necessary budget provision for acquisition of lands in 

notified area . 


SCHEDULE - 1 


District 


Taluka 


Villages included in New Tow 


Name of 
Regional Plan 


Villages 

( 4 ) 


S. No. 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Area 

( 6 ) 
H. A. 


Regional Plan Wardha 


Wardha 


Selu 


31 


1 160 


Khapari Thone 
Khapari Thone 


Wardha 


Selu 


33 


11 740 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


34 


19 100 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


32 


1010 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


35 


2 250 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


36 


1 750 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


30 


5 090 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


39 


2 090 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


40 


2 330 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


41/1 


0 820 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


41/2 


1 100 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


42/1 


0 820 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


42/2 


2960 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


42/3 


2960 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


38 


3 470 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


37 


0 190 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


43 


0620 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


22 


1 400 


Wardha 


Selu 


21 


1 390 


Khapari Thone 
Khapari Thone 


Wardha 


Selu 


19 


2210 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


20 


3 360 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


18 


2210 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


6 


4 060 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


7 


0030 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


8 


0660 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


9 


0910 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


10 


1940 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE - 1 - Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 
H. A. 
0 700 


Wardha 


Selu 


11 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


12 


0 600 


Wardha 


Selu 


13 


1810 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


16/1 


2 260 


Wardha 


Selu 


16/2 


0 900 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


24 


0 530 


Wardha 


Selu 


23 


3 130 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


25 


0 280 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


26 


1 790 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


29 / A / 1 


1 340 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


29 / A/ 2 


1 800 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


29 / B 


0 450 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


27/1 


1 790 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


27/2 


1 690 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


15 


3 530 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


14 


3430 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


174/1 


0910 


Wardha 


Selu 


174/2 


0910 


Wardha 


Selu 


173/1 


1210 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


173/2 


1 360 


Wardha 


Selu 


173/3 


1 210 


Wardha 


Selu 


162/1 


1610 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


162/2 


1210 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


162/3 


1 210 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


161 


0 510 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


163 


0810 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


164 


2 000 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


165 


1 400 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


172 


1 700 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


171/1 


1 490 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


171/2 


1210 


Wardha 


Selu 


166/1 


2 220 


Wardha 


Selu 


166/2 


1 210 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


Wardha 


Selu 


170 


3 370 


Wardha 


Selu 


169 


1 800 


ना .- एक - अ-३ ( १६०२ ) . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE - 1 - Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 
H. A. 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


167 


0690 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


168 


2970 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


45 


6 370 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


48 


6 160 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


47 


2910 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


61 


5 850 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


60 


1820 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


44 


4 780 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


57 


1 180 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


58 


1 290 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


59 


2910 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


62 


4 280 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


63 


0 400 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


64 


2 110 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


65 


2 140 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


66 


3 240 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


68 


7050 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


54 


2340 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


55 


3 450 


Helodi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


११ 


SCHEDULE - 1 - Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 
H. A. 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


56 


4 140 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


50 


1 390 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


49 


0 770 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


46 


2 770 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


51 


5 480 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


52 


3 340 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


53 


2990 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


42 


4 120 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


41 


4370 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


39 


0 780 


Helodi 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur sa . 


40 


3 740 


Helodi 


Wardha 


Selu 


0330 


Wardha 


Selu 


0 200 


Wardha 


Selu 


1 160 


Amgaom Khadaki 162 
Amgaom Khadaki 161 
Amgaom Khadaki 158 
Amgaom Khadaki 159 
Amgaom Khadaki 8 
Amgaom Khadaki 7 


Wardha 


Selu 


0 560 


Wardha 


Selu 


1 330 


Wardha 


Selu 


0210 


Wardha 


Selu 


2 220 


Wardha 


Selu 


2 210 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 6/1 
Amgaom Khadaki 6/2 
Amgaom Khadaki 6/3 
Amgaom Khadaki 6/4 
Amgaom Khadaki 25 


1 000 


Wardha 


Selu 


1 000 


Wardha 


Selu 


2 170 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 24 


0810 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 26 


1680 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 3 


2380 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE - 1 - Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 
H. A. 
1890 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 4 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 163 


4 120 


Wardha 


Selu 


Amgaon Khadaki 168 


4 260 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 114/1 


1 490 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 114/2 


1 000 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 113/1 


1620 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 113/2 


0810 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 164 


1 300 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 165 


1 300 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 166 


1 300 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 167 


1 040 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 115 


0 100 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 117 


0070 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 160 


0060 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 156 


4 750 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 157 


0 800 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 155/1 


2 000 


Wardha 


Selu 


2 100 


Amgaom Khadaki 155/2 
Amgaom Khadaki 154 


Wardha 


Selu 


1 800 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 153 


2260 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 152 


2090 


Wardha 


Selu 


Amgaom Khadaki 151 


1710 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


107 


0 530 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


105 


4 330 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


101 


0670 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


103 


1 790 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


109 


4680 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


108 


1320 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


106 


4 480 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


121 


2 470 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


104 


1 570 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


100 


1 280 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


110 


3630 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


123 


0060 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


122 


5 590 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


93 


SCHEDULE - 1 - Contd 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 
H. A. 
0 080 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


93 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


94 


0 080 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


120/1 


4 060 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


120/2 


0 240 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


119/1 


3 040 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


119/2 


2 000 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


118 


0 100 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


3 290 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


570/1 
570/2 
590/1 


7 040 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


30 480 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


590/2 


15 550 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


608/2 


0 080 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


610 


0610 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


612/1 


52 030 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


612/2 


33 850 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


613/1 


49 620 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


613/2 


60 780 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


615 


5 020 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


618 


1 780 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


632 


2000 


Total 


585 800 


Copy of the sanctioned notification along with plan showing the boudaries of the said notified area 
shall be available for inspection for the general public during office hours on all working days at the 
following offices for a period of one month : 

( i ) Office of the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur. 
( ii ) Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra State Road Development Corpora 

tion , Mumbai. 
( iii ) Chief Planner , Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape, Navi Mumbai 

( He is requested to submit five copies of the plan showing proposed modification for 

authentication to Government separately ). 
( iv ) Assistant Director of Town Planning , Wardha Branch , Wardha. 

This Notification shall also be available on the Government website at 
www.maharatra.gov.in ayda ft4h ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. P. SONARE , 


Section Officer. 


ना .- एक - अ-४ ( १६०२ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ . 

मुख्याधिकारी, नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] नुसार धानोरा नगर पंचायत 

क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक कार्या - नपंधा - कावि - सा . प्र .- ४३४-२०२०. 


शासनाने नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . एमयुएन -२०१४ / प्र.क्र . १०२ / नवि -१८ , दिनांक २३ एप्रिल , २०१५ अन्वये धानोरा नगर 
पंचायत स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये धानोरा नगर पंचायत क्षेत्राचा 
नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे, 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] अन्वये धानोरा नगर पंचायतीने 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . २ ९ ० , दिनांक ४ मार्च, २०२० अन्वये मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार धानोरा नगर पंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा धानोरा नगर पंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी, धानोरा नगर पंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो 
विचार करण्यात येईल . 


धानोरा : 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० . 


( अवाच्य ), 
मुख्याधिकारी, 
नगर पंचायत, धानोरा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०० . 

BY CHIEF OFFICER . NAGAR PANCHAYAT 
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Dhanora Nagar Panchayat u / s 23 ( 1 ) 

[ read with Section 21 ( 2 ) ] of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 
No. OFF.- NPD - WS - GA- 434-2020. 

Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide its Notification No. MUN 
2014 / C . R. 102 / D - 18 , dated 23rd April 2015 constituted Dhanora Nagar Panchayat. It is necessary to 
prepare the Development Plan for the area of Nagar Panchayat as per Section 21( 2) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 for Planned Development of the said area . 

Hence , the Dhanora Nagar Panchayat by its Resolution No. 290 , dated 4th March 2020 has given 
consent to declare its intention to prepare Development Plan, as per provision of Section 23 ( 1 ) [ read 
with Section 21 ( 2 ) ] of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly , this notice 
is being published . 

The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Dhanora Nagar Panchayat 
is kept open for inspection by the public on office working days, during office hours at the office of the 
Dhanora Nagar Panchayat, as required under Section 23 ( 2) of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966 . 

Any suggestion / objection of the public in this regards, may be forwarded in writing to the Chief 
Officer , Dhanora Nagar Panchayat within a period of 60 ( sixty) days from the date of publication of this 
notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestion / objection shall be duly considered while 
preparing the Development Plan . 


Dhanora :: 
Dated the 25th August 2020 . 


(Illegible), 

Chief Officer, 
Nagar Panchayat , Dhanora. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


भाग १ -अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 

नगर परिषद , तुमसर क्षेत्राचे हद्दवाढ करणेबाबत 
क्रमांक तुन - नरवि -२९ -२०२० . – 

तुमसर , नगर परिषद क्षेत्राची पहिली सुधारित विकास योजना ही महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे पत्र क्र . DP- TUMSAR ( R ) 
TPV - 2 / 4961 , दिनांक २० ऑगस्ट १ ९९ २ अन्वये मंजूर असून सदरची विकास योजना दिनांक १ नोव्हेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात आली होती. सद ? 
विकास योजना ही सद्यस्थितीतील नगर परिषद हद्दीकरीता लागू असून तिची वैधता २० वर्षे संपुष्टात आलेली आहे . तसेच सदरची पहिली सुधारित 
विकास योजना अंमलात आली असतांना तुमसर शहराची लोकसंख्या ही सन १ ९९ १ च्या जनगणनेनुसार ३८,५११ होती व सद्यस्थितीत सन २०११ च्या 
जनगणनेनुसार ४४,८६ ९ आहे 

गेले २८ वर्षाच्या कालावधीत शहराच्या लोकसंख्येतील वाढीनुसार शहराची झालेली वाढ व लोकांच्या बदललेल्या गरजा इत्यादींच्या अनुषंगाने 
तुमसर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करणेपूर्वी नगर परिषद , तुमसर क्षेत्राची हद्दवाढ करणे अत्यावश्यक आहे. 

ज्याअर्थी, तुमसर नगर परिषद हद्दीबाहेर सद्यस्थितीत तुमसर शहरी भागाचा झपाट्याने विकास होत आहे . सदर क्षेत्र नगर परिषद हद्दीत येत 
नसल्यामुळे, या विकसनशील क्षेत्रामध्ये निवास करणा - या नागरिकांना मूलभूत सोयी - सुविधा पुरविणे व विकास कामे करण्यात येणा - या अडचणींचा विचार 
करून नगर परिषदेने तुमसर शहराच्या नितांत आवश्यकतेनुसार तुमसर शहराची हद्दवाढ करणे करीता मौजा तुमसर पुनर्मोजणी नकाशा सन २००२ 
२००३ यात दर्शविल्याप्रमाणे संपूर्ण मौजा तुमसर क्षेत्र नगर परिषद हद्दीत समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच न . प . , तुमसर 

ने 
खालीलप्रमाणे नवीन गट क्रमांक समाविष्ट करून प्रस्तावित हद्दवाढ प्रारूप नकाशा व प्रस्ताव तयार केला आहे, त्यानुसार नवीन हद्दवाढीत खालील 
प्रमाणे क्षेत्राचा समावेश करावयाचा आहे . 

सद्यस्थितीतील नगर परिषद हद्दीच्या उत्तर- पूर्वेकडे असलेले नवीन गट क्रमांक : -१ ९ ४ , १ ९ ५ , २६४ ते २८४ , २ ९ ७ , २ ९ ८ , २ ९९ , ३०० चा भाग , 
३०५ चा भाग , ३०६ ते ३२८ , ३३० ते ३४३ . 

सद्यस्थितीतील नगर परिषद हद्दीच्या दक्षिण- पूर्वेकडे असलेले नवीन गट क्रमांक : -१ ९ ७ , १ ९ ८ , १ ९९ , ३६४ ते ४०० , ४०७ , ४०८ , ४० ९ चा 
काही भाग , ४१० ते ४ ९९ , ५०० ते ६०४ , ६०५ चा भाग , ६१२ ते ६३१ , ६३२ चा भाग , ६३३ ते ६३६ , ६५१ चा भाग , ६५२ चा भाग , ६५३ ते ६५८ , 
६८ ९ , ६ ९ ० , ६ ९ १ , ६ ९ ६ चा भाग , ६ ९ ७ ते ८१६ , ८१७ ते ८८३ , ९ ८७ , ९ ८८ , ९ ८ ९ , ३१८२ व ३२३४ . 

सद्यस्थितीतील नगर परिषद हद्दीच्या उत्तर - पश्चिमेकडे असलेले नवीन गट क्रमांक : -१ ते ६ , १ ९ ते १०५ , १०७ ते १४५ , १४६ ते १ ९ ३ , २०० 


व २०१ . 


सद्यस्थितीतील नगर परिषद हद्दीच्या दक्षिण - पश्चिमेकडे असलेले नवीन गट क्रमांक : -१० ९९ , ११०० , १२ ९ ३ , १२ ९ ५ ते १३०० , १३०१ चा 
भाग , १३०२ ते १३२८ , १३३० चा काही भाग , १३३५ ते १३४ ९ , १३५० चा भाग , १३७ ९ , १३८० , १३८१ , १३८२ चा भाग , १३८३ चा भाग , १३८४ 
ते १३ ९९ , १४२५ , १४२७ ते १४४१ . 


वर नमूद केलेल्या गट क्रमांकातील जागेचे एकूण क्षेत्र ७.८६ चौ . कि . मी . आहे . सद्यस्थितीतील तुमसर न . प . हद्दीचे क्षेत्र ७.५६ चौ . कि . मी . 
असून प्रस्तावित हद्दवाढीनंतर नगर परिषद हद्दीचे ( मौजा तुमसर सन २००२-२००३ पुनर्मोजणी नुसार) एकूण क्षेत्र १५.४२ चौ . कि . मी . आहे. 

ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे क्षेत्राचा अंतर्भाव ( समाविष्ट ) करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम ६ अन्वये तुमसर शहराच्या प्रस्तावित हद्दवाढीसंबंधी पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करणेकरीता नगर परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक 
३१ जुलै २०२० चे ठराव क्रमांक ५ नुसार सर्वानुमते मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे व वरीलप्रमाणे तुमसर नगर परिषद क्षेत्राच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव 
शासनाकडे सादर करण्याबाबत सभेद्वारे सर्वानुमते मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, या जाहीर सूचनेद्वारे सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येत आहे की , वर नमूद केल्याप्रमाणे तुमसर नगर परिषद क्षेत्राचे प्रस्तावित 
हद्दवाढ दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ नगर रचना विभाग, नगर परिषद , तुमसर येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. तसेच तुमसर , 
नगर परिषद क्षेत्राच्या हद्दवाढीसंबंधी आपणास काही हरकत किंवा आक्षेप असल्यास , सदरचे आक्षेप या सूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांचे 
आत नगर रचना विभाग , नगर परिषद , तुमसर येथे कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात दाखल करावे. विहित मुदतीत प्राप्त आक्षेपांवर विचार करण्यात 
येईल व या मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपांवर कुठलाही निर्णय घेण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


तुमसर : 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


प्रदिप मोतीरामजी पडोळे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , तुमसर . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२ . 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 
Regarding the extension of Municipal limit of Municipal Council, Tumsar 
No. 29 - TMC - TPD - 2020. 

The First Revised Development Plan of Tumsar was sanctioned by Urban Development Depart 
ment, Government of Maharashtra through its Letter No. DP - TUMSAR ( R ) TPV - 2 / 4961, dated 20-08-1992 
and the said Development Plan came into force w.e.f. 01-11-1992 . This Development Plan is in force for 
the existing Municipal limit of Tumsar and its validity of 20 Years has ended . When the first revised 
Development Plan came into force , the population of Tumsar Town as per 1991 census was 38,511 and 
at present as per the 2011 census it is 44,869 . 

With due consideration to the development of the town , growth in population and change in needs 
of the people etc. in the past 28 years , it is very important to extend the Municipal Limit of Tumsar Town 
before preparing the Second Revised Development Plan . 

Whereas , it has been observed that, at present, vast development is taking place in the area 
outside existing Municipal limit of Municipal Council, Tumsar & as this area is not under the Municipal 
limit, providing basic amenities & carrying out development works by the Municipal Council, Tumsar is 
not possible. Considering these obstacles in carrying out development works and the urgent need of 
Tumsar Town it has been proposed by the Municipal Council to include the entire area of Mouza Tumsar 
as shown in the Revised Survey Map of Mouza Tumsar of year 2002-2003 into the proposed Municipal 
limit. Municipal Council, Tumsar has prepared the proposal & Map showing the proposed Municipal 
limit in which the following New Gat Nos . are to be included . Hence , it is proposed to include the 
following area into the proposed Municipal limit. 

New Gat Nos . in the North - East Direction of the existing Municipal limit 194 , 195 , 264 to 284 , 
297 , 298 , 299 , 300 (part ), 305 ( part ), 306 to 328 , 330 to 343 . 

New Gat Nos. in the South - East Direction of the existing Municipal limit :-197, 198 , 199, 364 , to 
400 , 407 , 408 , 409 (part), 410 to 499 , 500 to 604,605 (part), 612 to 631,632 (part ), 633 to 636,651 (part ), 
652 (part ), 653 to 658,689,690,691, 696 ( part ), 697 to 816,817 to 883,987,988,989, 3182 & 3234 . 

New Gat Nos , in the North - West Direction of the existing Municipal limit : -1 to 6 , 19 to 105 , 107 to 
145 , 146 to 193 , 200 & 201 . 

New Gat Nos . in the South- West Direction of the existing Municipal limit : -1099 , 1100 , 1293 , 1295 
to 1300 , 1301 (part ), 1302 to 1328 , 1330 (part), 1335 to 1349 , 1350 ( part ), 1379 , 1380 , 1381 , 1382 (part ), 
1383 (part ), 1384 to 1399 , 1425 , 1427 to 1441 . 

Area of land under the above mentioned New Gat Nos . is approximately 7.86 Sq . Kms. Area of land 
under the existing Municipal Council Limit is 7.56 Sq . Kms . and the total area of land under the 
Proposed Municipal Council Limit (as per the Revised Survey of Mouza Tumsar of the year 2002-2003 ) is 
15.42 Sq . Kms. 

Whereas , the Special General Body Meeting Dated 31st July 2020 of the Municipal Council , 
Tumsar has approved the inclusion of above mentioned area into the proposed ( new ) Municipal limit of 
Municipal Council , Tumsar as per Section 3 to 6 of The Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 and has also given approval to submit the proposal for the 
extension of the Municipal Limit as mentioned above to the State Government through its Resolution 
No. 5 passed unanimously . 

Therefore , through this public declaration all the citizens are hereby invited to examine the map 
showing the proposed extension of municipal limit of Municipal Council, Tumsar as mentioned above 
which has been displayed in the Town Planning Department, Municipal Council, Tumsar during office 
hours . In case , if anyone have suggestions or objections regarding the proposed extension of the 
Municipal limit of Tumsar, they need to submit such suggestions or objections in writing during office 
hours to Town Planning Department, Municipal Council , Tumsar or through e -mail on the Council s 
e - mail ID - co.mc.tumsarāgmail.com within 60 days from the date of publication of this Public 
Declaration . The suggestions or objections received within stipulated time period will be considered 
and those received after the stipulated time period of 60 days will not be considered . 


Tumsar : 
Dated the 28th August 2020 . 


PRADIP MOTIRAMJI PADOLE , 

President , 
Municipal Council , Tumsar. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOKDEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


